NDRR Store मधून आपत्कालीन परिस्थिती 
मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या 
अत्यावश्‍यक वस्तूंचे देयक अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. आव्यप्र-२०२४/प्र.क्र.८३/आव्यप्र-१ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ०३२ ४००. 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा - १. या विभागाचा शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०२४/प्र.क्र.८३/आव्यप्र-१, दि. १० सप्टेंबर २०२४. 


शुद्धिपत्रक - 
संदर्भीय शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र २ .वरील परिच्छेद क्र .५. 


ष्‌. सदर निधी विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. हा निधी विभागीय 
आयुक्त कार्यालय, पुणे यांनी उपरोक्त प्रमाणे बँक खातेत जमा करावा व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करावे. 


या ऐवजी 


प. सदर निधी विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या मार्फत जिल्हाधिकारी, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत 
आहे. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, पुणे यांनी सदर निधी उपरोक्त प्रमाणे बँक 
खात्यात जमा करावा व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. असे वाचावे. 


सदर शासन निर्णय शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२४०९२३१२०७४९३८१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by HITENDRA YADAORAO DUFARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
DEPARTMENT, 


YADAORAO 00४५ som 
(हितेंद्र दुफारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
३. प्रधान सचिव (आ.व्य., म. व पु.) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. विभागीय आयुक्त, पुणे. 
६. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. ळेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड नस्ती / आव्यप्र - १. 


